राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.१७ 
(भाराब-४),चंद्रपूर येथील समादेशक यांना 
वित्तीय बाबीकरीता “विभाग प्रमुख” व 
त्यांच्या आस्थापनेवरील सहायक 
समादेशक/पोलीस उप अधीक्षक यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१२२२/प्र.क्र.१३२/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २८ मार्च,२०२३. 


संदर्भ :- 
१)पोळीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/३६/र.व 
का.(८३००)/आहरण व संवितरण/गट-१७/२०१/२०२२,दि.१२/१२/२०२२. 
२)वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७/४/२०१५. 


प्रस्तावना :- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक 
१२/१२/२०२२ रोजीचे पत्राव्दारे राज्य राखीव पोळीस बल, गट क्र.१७ (भाराब-४),चंद्रपूर येथील 
“समादेशक” यांना वित्तीय बाबीकरीता “विभागप्रमुख” व त्यांच्या आस्थापनेवरील “सहायक 
समादेशक/पोलीस उप अधीक्षक” यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुषंगाने या संदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१७ (भाराब-४),चंद्रपूर येथील “समादेशक” यांना वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिला,उप विभाग एक मधील अ.क्र.१,नियम क्र.२ मधील 
तरतुदीनुसार केवळ वित्तीय बाबी करीता “विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१२२२/प्र.क्र.१३२/पोल-३ 


२. तसेच, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१७ (भाराब-४),चंद्रपूर येथील “सहायक 
समादेशक/पोलीस उप अधीक्षक” यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम,१९६८ खंड एक, नियम- 
१५(३)१५६ व १७८ मधील तरतूदीनुसार वित्तीय बाबी करीता “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२ 
दि.१७.०४.२०१५ मधील तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच,वित्त 
विभाग अनौसं क्र.२५/२०२३/को.क्र.५,दि.७/०२/२०२३ व्दारे दिलेल्या मान्यतेस अनुलक्षून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१८५२०५९१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RU PALI S AN J OG on CIN, oscOVERNMENTOF MAHARASHTRA HOME 


2.5.4.20=825ec39543f0d33di 30f6ca54b 1adc430443efec55f07e98d 
173423779d, ICod 


2, st=Mi 
serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A468 1 399FE663D8 
FBDE0441AS96BEB3ACDD, RUPALI SANJOG KABARE 
Date: 2023.03.28 18:55:55 +05'30' 

कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२.अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा.पो.ब.,म.रा.मुंबई. 
३.समादेशक,राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१७ (भाराब-४),चंद्रपूर. 
४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर/चद्रपूर. 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/चंद्रपूर. 

७.सह सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८.कक्ष अधिकारी,वित्त विभाग (कोषा प्रश्ञा-५), मंत्रालय,मुंबई 

९.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


